शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३२२/प्र.क्र.४१/१८-अ 


महाराष्ट्र राज्याचे मा.मंत्री यांची जिल्हा 
पालकमंत्री म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ जुले, २०२४. 


वाचा:-१) शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शा.का.नि. २०२२/ प्र.क्र.४४ (9) 
१८(र.व.का.), दि. १४ जुले, २०२३. 


२) शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३२२/प्र.क्र.४१/१८-अ, 
दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२२ व दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०२३. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र.१ येथील अधिसूचनेस अनुलक्षून संदर्भ m2 येथील झासन निर्णयांन्वये 
मा. उपमुख्यमंत्री, मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांच्या जिल्हा पालकमंत्री म्हणून नियुक्त्या करण्यात आलेल्या 
आहेत. आता, दि.२८/९/२०२२ च्या शासन निर्णयात अंशत: बदल करण्यात येऊन छत्रपती संभाजीनगर 
जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी पुढीलप्रमाणे नेमणूक करण्यात येत आहे:- 


जिल्ह्याचे नाव 


पालकमंत्री 


छत्रपती संभाजीनगर 


श्री. अब्दुल सत्तार 


२. उर्वरित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदीच्या नेमणुका उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन 


निर्णयांप्रमाणेच कायम राहतील. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७२५११०८३६४३०७ असा आहे. हे आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत: 


Digitally signed by ASHOK RAMCHANDRA REDEKAR 
A S H O K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL. 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=192642fde64ff77d80e06a6ae786ae3c61 7eb03088b: 
RA M C H A N D RA 59dd9ff4138fcalb9ad8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6DFDC37B68ED4F0139080E387CBD563129A3 
AS8EF7908E369425018B546EF526F, cn=ASHOK RAMCHANDRA 
REDEKAR ra 
Date: 2024.07.25 14:49:50 +05'30' 
(अ. रा. रेडेकर) 


A _0 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 


AN 
आडी ल . ie 


9८ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 


Cc 
eS 
CS 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई ४०००३२ 


2&2 


सर्व मा.संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य 


S 


मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपामं 9322/08 V 96-31 


सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिद्धीसाठी) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास 
आणण्यात यावे) 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

निवड नस्ती (का.र.व का.-२), सामान्य प्रशासन विभाग 


